नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र 
(| & ७ Centre) चालविण्याबाबत मे.रोजमार्टा 
टेक्नॉलॉजीस लिमीटेड यांना देयक अदा 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : १८ डिसेंबर २०२० 


वाचा : - 
१) परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- वानित(१५)/०४१४/न.क्र.०४/का-१०(१) / 
जा.क्र.९९६८, दि.२३.११.२०२० 
प्रस्तावना :- 


मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमीटेड यांनी दि.०१.०२.२०१९ ते २९.०२.२०२० या कालावधीत नाशिक 


येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र (। & C Centre) चालविल्याबाबतचे रु.३६,९६,९४०/- इतक्या 


रुपयांचे देयक सादर केले आहे. तथापि, वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्राचे सदर काळावधीतील विजेची व 


दुरध्वनीची देयके अदा करण्यास मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजी लिमीटेड यांनी नकार दिल्याने सदर 


कालावधीतील रु.१४,९७,३१४/- इतके विजेचे देयक, रु.६२,६७८/- इतके दुरध्वनीचे देयक व वाहन 


निरीक्षण व परिक्षण केंद्रातील TSA खर्च रु.१७,२८७/- असे एकुण रु.१५,७७,२७९/- इतके देयक प्रादेशिक 


परिवहन कार्यालय, नाशिक यांनी अदा केळे असल्याने उर्वरीत रु.२१,१९,६६१/- इतकी रक्‍कम मे.रोजमार्टा 


टेक्नॉंलॉजीस लिमीटेड यांना अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय: - 


दि.०१.०२.२०१९ ते २९.०२.२०२० या काळावधीत नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र 


(1 & C Centre) चालविल्याबाबत मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमीटेड यांना एकुण रु.२१,१९,६६१/- (अक्षरी 


रुपये एकवीस लक्ष एकोणीस हजार सहाशे एकसष्ठ फक्त) अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालये, (०२) 


(०१) प्रादेशिक कार्यालये (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०४१ ००३६) १३ कार्यालयीन खर्च "या लेखाशीर्षाखाळली सन 


२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४, दि. १८ डिसेंबर २०२० 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग- चार, 


अनुक्रमांक ११ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१८१३००४३१५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KADAM DATTATRAY : ne 
HANMANT > = 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/ळलेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

४. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

६. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


